बाह्यमाध्यमांद्वारे (Outdoor Media) जाहिरात व 
प्रसिध्दी करण्याकरिता एकाधिकार संस्थांच्या यादीस 
व दरास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र. १३०/३४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मे, २०१९ 


वाचा :-१. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.प्रदर्शाने-२०१९/एकाधिकार/का-६/७७दि.५/३/२०१९ 
२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.प्रदर्शाने-२०१९/एकाधिकार/का-६/१२४ 
दि.१४/५/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


शासनाच्या ध्येय धोरणांची, विविध जनकल्याणकारी योजनांची/कार्यक्रमांची माहिती व 
प्रसिध्दी करणे, शासनाच्या विविध योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी 
बाह्यमाध्यमांद्वारे जाहिरात व प्रसिध्दी करण्याकरिता ज्या संस्थाकडे शासकीय/ निमशासकीय/ 
महामंडळाचे एकाधिकार आहेत व त्या संस्था केंद्र शासनाच्या DAVP च्या यादीवर नाहीत अझ्ञा 
संस्थांची यादी तयार करणे व त्यांचे दर निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


शासनाच्या ध्येय धोरणांची, विविध जनकल्याणकारी योजनांची/कार्यक्रमांची माहिती व 
प्रसिध्दी करणे, शासनाच्या विविध योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याठी माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत बाह्यमाध्यमांद्वारे (0100०7 Media) जाहिरात व प्रसिध्दी 
करण्याकरिता ज्या संस्थांकडे शासकीय/निमशासकीय तसेच महामंडळांचे एकाधिकार आहेत तथापि 
सदर संस्था केंद्र शासनाच्या DAVP च्या यादीवर नाहीत. अशा संस्थांकडून माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयामार्फत ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदांची छाननी माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या स्तरावर करण्यात आली. छाननीअंती पात्र ठरलेल्या खालील संस्थां 
व दर यांना शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१३०/३४ दि. २८ मे, २०१९ 


बाह्यमाध्यमांद्वारे (0॥(॥00" Media) जाहिरात व प्रसिद्धी करण्याकरिता एकाधिकार असलेल्या 


जाहिरात संस्थांच्या यादीचा तपशील 


अ.क्र. | जाहिरात संस्थेचे पत्ता दूरध्वनी क्रमांक माध्यम निश्चित केलेला दर (प्रति 
नाव दिन प्र.स्क्वे.फू.) 
i SAAR | २१०, 022 - एचपीसीएल मुंबई रु.११.०० 
मिडिया स्टॅण्डफोर्ड २६७४२९०० । पेट्रोलपंप 
प्लाझा, सिटी एचपीसीएल ठाणे रु. रु.७.५० 
मॉल लिक पेट्रोलपंप 
रोडच्या समोर, एचपीसीएल नवी मुंबई रु.७.५० 
अंधेरी (वेस्ट) पेट्रोलपंप 
मुंबई ४०० ०५३ एचपीसीएल पुणे रु.७.५० 
पेट्रोलपंप 
२ | अभिक सी-३-४०५, ४ (०७९) एचपीसीएल पुणे रु.६.०० 
अँडव्हर्टायजिंग | था मजला, २६८४ ०६१८ | पेट्रोलपंप 
प्रा.लि. oat टॉवर्स, 
gale जैन एचपीसीएल तालुका पातळी रु.५.०० 
देरासरजवळ, पेट्रोलपंप 
एनआर थालतेज 
क्रॉस रोड, 
एस, जी हायवे, 
थालतेज, 
अहमदाबाद- 
३८० ०५९ 
३ | राकेश ७०१ आणि ७०२, ०२२- एसटी बस साईड पॅनल रु.५.०० 
अँडव्हर्टायजिंग | सातवा मजला, ४०६३११०० | पॅनल बॅंक पॅनल रु.१९.०० 
प्रा.लि. मोरया ब्ल्यू मून, ०२२ - बेस्ट बस लेफ्ट साईड पॅनल रु.६.५० 
मोनजिनीज्‌ केक | ४०६३११११ | पॅनल राईट साईड पॅनल रु.५.५० 
फॅक्टरीच्या पुढे, बॅक पॅनल रु.१९.०० 
अंधेरी (वेस्ट), बेस्ट नॉन लिट रु.१२.०० 
मुंबई ४०० ०५३ इलेक्ट्रीक बँक लिट रु. २२.०० 
पोलवरील 
कियॉस 
४ | श्रीबालाजी मुंबईचा पत्ता : | एनएमएमटी नवी मुंबई ते रु.५.०० 
कन्सल्टंन्स १०५ मथारू वातानुकूलित चर्चगेट 
आर्केड, VR बस (फूल रॅप) 
बँक, सुभाष रोड 
वरील, 
विलेपार्ले (ईस्ट), 
मुंबई- Yoo ०९९ 
५ | श्रीओम ६२ बी, मित्तल ०२२- एमएसआरटी | होडिंग (जिल्हा रु.७.०० 
अँडव्हर्टायजर्स । टॉवर, सहावा २२८८२१२३/२ | सी आगार/ पातळी) 
मजला, २१० ४ बस स्थानक 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१३०/३४ दि. २८ मे, २०१९ 


नरिमन पॉईंट, ०२२- एमएसआरटी | होडिंग (तालुका रु.६.०० 
मुंबई ४०० ०२१ २२८५५४१० | सी आगार/ पातळी) 
०२२ - बस स्थानक 
२२८३१५६४ । एमएसआरटी । (जिल्हा पातळी) रु.१०.०० 
सी आगार/ 
बस स्थानक 
SEPT करण 
एमएसआरटी | (तालुका पातळी) रु.९.०० 
सी आगार/ 
बस स्थानक 
ब्रँडींग करणे 
एमएसआरटी ऑर्डीनरी बस रु.७.०० 
सीच्या सेमी लक्झरी रु.१५.०० 
बसेसच्या सिटी बस रु.८.५० 
बॅक सीटवर शिवनेरी अ.सी. रु.२४.०० 
ब्रँडींग करणे 
एमएसआरटी ahaa अमान्य 
सी बसमधील | व्यतिरिक्‍्तसर्व 
हॅडलवर बसेसमध्ये 
ब्रँडींग 
६ | संजय नीट मुख्य नोंदणी ०२०- लोहगांव पुणे रु.२४.५० 
प्रा.लि. कार्यालय: २६१६०३२२ | एअरपोर्ट पोल 
१०२, सेंच्युरी ०२० - 
आर्केड, नारंगी २६१६८१०२ 
बाग रोड, बोट 
क्लब रोड 
जवळ, 
पुणे- ४११ ००१ 
मुंबईचा पत्ता : बस शेल्टर पुणे रु.११.०० 
धनलक्ष्मी (इल्यूमिनेटेड) 
बिल्डींग नं.१, ३ 
रा मजला, बस शोल्टर पुणे रु.६.०० 
टी.एच कटारिया (ऑर्डिनरी) 
मार्ग, माटुंगा 
(वेस्ट) मुंबई 
४०० ०१६ 
७ | एस.आर. सेंच्युरी आर्कड, ०२० - गॅन्ट्रीज पुणे रु.७.०० 
एन्टरप्रायजेस पहिला मजला, २६१६१६०२ 
नारंगी बाग रोड, 
बोट क्लब रोड 
जवळ, 
पुणे ४११ ००१ 
८ | प्रोअऑक्टीव्ह इन | संकेत ०२२ - लोकल ट्रेन मध्य रेल्वे, मुंबई रु.९.०० 
अँण्ड अपार्टमेंट, बी ४२१११३०० | (संपूर्ण) 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१३०/३४ दि. २८ मे, २०१९ 


अँडव्हर्टायजिग | विंग, तिसरा गॅन्ट्रीजू (नॉन | संपूर्ण मुंबईतील रु.१६.०० 
प्रा.लि. मजला, संत लिट) स्कायवॉक 
जनाबाई मार्ग, गॅन्ट्रीज्‌ (फ्रंट | संपूर्ण मुंबईतील रु.२४.०० 
ऑफ. हनुमान लिट) स्कायवॉक 
रोड, विलेपार्ले पिलर (नॉन | संपूर्ण मुंबईतील रु.१४.०० 
(पूर्व) मुंबई ४०० लिट) स्कायवॉक 
०५७ पिलर (बॅक संपूर्ण मुंबईतील रु.२२.०० 
लिट) स्कायवॉक 
बोर्डस्‌ (नॉन संपूर्ण मुंबईतील रु.७.०० 
लिट) स्कायवॉकच्या 
आतील भागातील 
बोर्ड 
ग्लोसाईन संपूर्ण मुंबईतील रु.१९.५० 
(बँक लिट) स्कायवॉकच्या 
आतील भागातील 
बोर्ड 
किऑक्स ठाणे रु.८.०० 
(नॉन लिट) 
किऑक्स (बँक ठाणे रु.१३.०० 
लिट) 
फूल TAT पुणे रु.४.०० 
बस पॅनल बँक पॅनल पुणे | रु.१३.०० 
लेफ्ट पॅनल रु.५.५० 
राईट पॅनल रु.४.५० 
बसच्या पुणे रु.८.०० 
आतील पॅनल 
बस सीट बँक पुणे रु.४.५० 
एअरपोर्ट रु.१०.०० 
बॅगेज्‌ ट्रॉलीज 
बस पनल बक पॅनल सोलापूर | रु.८.०० 
लेफ्ट पॅनल रु.४.५० 
राईट पॅनल रु.३.५० 
फूल बस रॅप सोलापूर रु.३.०० 
बसच्या सोलापूर रु.६.०० 
आतील पॅनल 
बस सिट बंक सोलापूर रु.३.५० 
बस ecw सोलापूर रु.३.५० 
(नॉन लिट) 
बस eek सोलापूर रु.८.०० 
(बॅँक लिट) 
टाईम्स्‌ हू नोंदणी ०२२ - बस किऑक्स | दक्षिण व पश्चिम रु.८.०० 
कार्यालय : ५६६२०६०० | शेल्टर (नॉन मुंबई 
मातुल्य सेंटर, लिट) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१३०/३४ दि. २८ मे, २०१९ 


अ विंग, ४था एअरपोर्ट मुंबई रु.३०.०० 
मजला, आऊटडोअर/ 
सेनापती बापट इनडोअर 
मार्ग, लोअर होर्डिंग (नॉन 
परेल (प., लिट) 
मुंबई ४०० ०१३ एअरपोर्ट रु.३४.५० 
आऊटडोअर/ 
इनडोअर 
होर्डिंग (बॅक 
लिट) 
मुंबई कार्यालय : ०२२ - एअरपोर्ट रु. २.४७ 
टाईम्स्‌ टॉवर, ८ | ३०९८८११३ | डिजिटल (प्रत्येक १५ 
वा मजला, स्क्रिन्स सेकंदासाठी) 
कमला सिटी, एअरपोर्टच्या रु.२९.०० 
कमला मिल आतील बोर्ड 
कंपाऊंड, मेट्रो रु. १.१२ 
सेनापती बापट डिजिटल (प्रत्येक १५ 
मार्ग, लोअर स्क्रिन्स सेकंदासाठी) 
परेल (पश्चिम) 
मुंबई ४०० ०१३ 
| ० | अ.डी.इम्पॅक्ट ओअ-२०२, हिल ९८२१६३२१२१ | ग्लोसाईन महाराष्ट्रातील सर्व रु.१६.०० 
व्ह्यू अपार्टमेंट, बोर्ड बस स्थानके 
प्लॉट नं. १७, 
व्होल्टास 
कॉलनीच्या 
मागे, पवार 
नगर, ठाणे 
(पश्चिम) ४०० 
६१० ठाणे 
| १ | प्रचार इन्फ्रा २०५-बी, संकेत ०२२ - किआस बंक सोलापूर रु.८.५० 
अँण्ड अपार्टमेंट, संत ४२१११३०० | लिट 
आऊटडोअर जनाबाई मार्ग, बस शेल्टर सोलापूर रु.८.०० 
प्रा.लि. ऑफ. हनुमान बँक लिट 
रोड, विलेपार्ले पश्चिम लोकल मुंबई रु.९.०० 
(पूर्व) रेल्वेच्या 
मुंबई ४०० ०५७ आतील पॅनल 
१२ | पायोनियर ४, गणेशा दर्शन, २५४२७७०९ | डिजिटल तीन हात नाका, 
अँडव्हर्टायजिंग | दुसरा मजला, ९८२०४४६२२१ | एलईडी ठाणे रु.१५०.०० 
गीता सोसायटी होडिंग कृष्णनाथ घाणेकर (प्रति स्पॉट १५ 
समोर, नाट्यगृह, ठाणे सेकंदासाठी) 
एस.टी.वर्कशॉप गडकरी रंगायतन, 
जवळ, चरई, ठाणे 
ठाणे (पश्चिम) 
४०० ६०१ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१३०/३४ दि. २८ मे, २०१९ 


१३ | Vena ६७-६८, मराठा ०७२१ - युनीपोलच्या अमरावती रु.१०.०० 
अँडव्हर्टायजिंग | कॉलनी, बडनेरा | २५२१०७४ | दोन्ही बाजूचे 
कं. रोड, अमरावती किऑक्स 
Bet अमरावती रु.१०.०० 
१४ | साईन पोस्ट २०२, प्रेसमन ०२२ - बीलबोर्ड पुणे रु.१४.०० 
इंडिया हाऊस, GOS, | ६१९९२४०० ASAE नागपूर रु.८.०० 
नेहरु रोड, ie 
सांताक्रुझ र्‌ नागपूर रु.८.०० 
एअरपोर्ट मेगा बस नागपूर रु.८.५० 
टर्मिनल जवळ, शेल्टर्स 
विलेपार्ले (ईस्ट) 
मुंबई ४०० ०९९ 
१५ | गुरु अरमान ०२२ - होडिंग ठाणे रु.७.०० 
अँडव्हर्टायजिंग | रेसीडेन्सी, १०३, | २५४७०३८० । कॅन्टीलिव्हर ठाणे रु.१५.०० 
रितु पार्क गॅन्ट्रीज ठाणे रु.१४.५० 
सर्व्हिस रोड, ग्लोसाईन ठाणे रु.१५.०० 
आय.बी. गॅन्ट्रीज गोरेगाव रु.१०.०० 
आयरॉन मार्केट ग्लोसाईन हार्बर रु.५.०० 
जवळ, (नॉन लिट) लोकल रेल्वे, नवी 
माजीवाडा, ठाणे ग्लोसाईन मुंबई 40.00 
(वेस्ट) Yoo ६०४ (बॅक लिट) 
स्टेशन बोड॑स्‌ | ट्रान्स हार्बर लाईन रु.५.०० 
किऑक्स वाशी, खारघर, रु.९.०० 
तळोजा 
मोबाईल व्हॅन ठाणे रु.१५.०० 
गॅन्ट्रीज मुंबई-पुणे रु.२.०० 
एक्सप्रेस वे 
१६ | इन्फोबे ११२, आशिर्वाद, | ९८६७०२५५९२ | माहिती बुथ मुंबई रु.२४.५० 
इन्टरअँक्टीव्ह अहमदाबाद किऑक्स 
इंडिया प्रा.लि. स्ट्रीट, कर्नाक 
बंदर, मुंबई ४०० 
००९ 
१७ | एक्सेल ३/बी, सूर्यदर्शन ०२२ - टीएमटी ठाणे रु.४.०० 
अँडव्हर्टायजिंग | टॉवर, २५९१४३२१ | अ.सी.बस 
प्रा.लि. ईएसआयएस संपूर्ण रॅप 
हॉस्पीटल रोड, टीएमटी ठाणे रु.४.०० 
ठाणे (वेस्ट) सामान्य बस 
४०० ६०४ संपूर्ण रॅप 
टीएमटी बँक ठाणे रु.१५.०० 
पॅनल 
टीएमटी ठाणे रु.५.०० 
लेफ्ट साईड 
पॅनल 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१३०/३४ दि. २८ मे, २०१९ 


टीएमटी ठाणे रु.६.०० 
राईट साईड 
पॅनल 
इनसाईड ठाणे रु.७.०० 
पॅनल 
ग्रॅब हन्डल ठाणे रु.२.०० 
साईड पॅनल ठाणे रु.४.०० 
होर्डिंग कोकण रेल्वे रु.२.०० 
पिलर बोर्ड रु.३.०० 
प्लॅटफॉर्म बोर्ड रु.२.०० 
as रु.८.५० 
पिलर बोर्ड रु.८.५० 
पोल अलिबाग रु.४.०० 
किऑक्स 
१८ | ग्लोबल श्रीराम ट्रेड ०२२ - होडिंग बांद्रा, मुंबई रु.१७.०० 
अँडव्हर्टायजर्स =| सेंटर, सहावा २८९३९४०० 
मजला, चामुंडा 
सर्कल जवळ, 
एस.व्ही.पी. होडिंग मालाड रेल्वे रु.७.०० 
रोड, बोरिवली स्टेशन 
(वेस्ट) 
४०० ०९२ 
१९ (| ब्राईट ८०१८वा होडिंग दादर रु.१७.०० 
आऊटडोअर मजला, क्रेसेंट होडिंग बांद्रा रु.१६.०० 
मिडिया टॉवर, मौर्य होडिग गोरेगाव रु.१५.०० 
हाऊसजवळ, होडिंग बोरिवली रु.९.०० 
ऑफ न्यू लिक युनिपो ईस्टर्न फ्री वे, मुंबई रु.१४.०० 
रोड, अंधेरी होर्डिंग भाईंदर, मीरा रोड रु.७.०० 
(वेस्ट), मुंबई प्लॅटफॉर्म बोर्ड | सफाळे, पालघर, रु.४.०० 
४०० ०५३ वैतरणा, बोईसर, 
डहाणू, केळवा, 
वनगाव 
प्लॅटफॉर्म बोर्ड दादर रु.२१.०० 
बोड दादर रु.२१.०० 
ग्लोसाईप दादर रु.१९.५० 
होडिंग दादर ईस्ट रु.२०.०० 
होडिंग दादर रेल्वे स्टेशन रु.२५.०० 
होडिंग छ.शिवाजी रु.२५.०० 
महाराज ट. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१३०/३४ दि. २८ मे, २०१९ 


8, सदर संस्थांची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे आहे. 


१. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या बाह्यमाध्यमांद्वारे 
प्रसिद्धी मोहिमेचा ०-१५ दिवसाचा कालावधी लक्षात घेऊन माध्यमनिहाय दर ठरविण्यात 
आले आहेत. जर मोहिमेचा कालावधी १५-३० दिवसांपर्यंत असल्यास लागू करण्यात 
आलेल्या दरानुसार एकूण रकमेतून 4% रक्‍कम वजा करण्यात येईल. जर मोहिमेचा 
कालावधी ३०-९० दिवसांपर्यंत असल्यास लागू करण्यात आलेल्या दरानुसार एकूण 
रकमेतून १०% रक्कम वजा करण्यात येईल. तसेच मोहिमेचा कालावधी ९० दिवसांपेक्षा 
जास्त असल्यास लागू करण्यात आलेल्या दरानुसार एकूण रकमेतून 94% रक्‍कम वजा 
करण्यात येईल. (लागू करण्यात आलेल्या दराव्यतिरिक्‍त GST स्वतंत्र राहील.) 

२. संदेश प्रसारित झाल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित माध्यमाचे एकाधिकार असलेल्या 
प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 

३. ज्या माध्यमाद्वारे जाहिरात संदेश प्रसारित झाला त्या माध्यमाचे छायाचित्र/ लॉग रिपोर्ट 
देयकासोबत सादर करणे संस्थेस बंधनकारक राहिल. 

४. जाहिरात संदेश प्रसारित करण्यास विलंब झाल्यास प्रतिदिन प्रतिनग विलंब आकार 
आकारण्यात येऊन सदर रक्कम संस्थेच्या देय रकमेतून वजा करण्यात येईल. 

५. मोहिमेच्या कालावधीत माध्यमाद्वारे जाहिरात संदेश व्यवस्थितरित्या प्रसारित होईल याची 
सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 

६. एखाद्या भागात काही कारणामुळे आचारसंहिता लागू असल्यास त्या भागात संदेश 
प्रसारित होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी संस्थेची राहील. 

७. प्रसारित करण्यात येणाऱ्या जाहिरात संदेशामध्ये आकस्मिक कारणामुळे फेरबदल 
झाल्यास महासंचालनालयाने दिलेल्या निदेशांचे वेळीच पालन करणे संस्थेस 
बंधनकारक राहील. 


५. सदर यादी व दर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षासाठी 
किंवा शासन नवीन यादी तयार करेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१३०/३४ दि. २८ मे, २०१९ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१६३२३०९१०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramki Naray: 0 Musale 
of M 


é ie hi ral 
Ra m ki san Administrat n Department post ICode=400032, 


st=Mah; 


N a raya n ra 0 M TT ५ ठे | € ली मूती चा 54f99ecOb0d9e61 


Date: 2019.05.28 16:37:36 +05'30' 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव, (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल % (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई, नागपूर 

९. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, नागपूर 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१२.अधिदान व लेखापरीक्षा अधिकारी मुंबई/ नागपूर 

१३.माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत संबंधित संस्था 

१४.उप संचाळक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१५.निवड नस्ती का.३४. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


